तिरू नदीवरील बोरगाव ता. जळकोट, जि. लातूर 
को.प.बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रूपांतरण विस्तार व 
सुधारणांतर्गत अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.३८५/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ जून, २०२२ 


वाचा :- जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२१/(प्र.क्र.३८५/२०२१/ 
सिंव्य(कामे), दि.०८/०३/२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१२ मधील उप परिच्छेद “प्रस्तावित कामासाठी होणारा 
खर्च ४७०२ लहान पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- सर्वसाधारण , १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली 
अनुदान (००)(०४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मराठवाडा 
विभाग)(कार्यक्रम) (४७०२ ४९९२) (योजनांतर्गत) ५४ गुंतवणुका या HUTT खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन 
भागवावा.” या ऐवजी 

“प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०२ लहान पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अनुदान (००)(१४) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग)(कार्यक्रम) (४७०२ ७४४३) (योजनांतर्गत) ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा.” असा वाचण्यात यावा. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२२०६०९१२०९२९६७२७ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Vaijnath 
Manmathappa Chille 
(वैजनाथ fag) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत:- 
4 
2 
3 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 


oc 
>> >>. -> 


4 
& 
9 
८ 


Le कली. aS aS 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रमाप्र-२०२१/ (प्र.क्र.३८५/२०२१)/ सिंव्य(कामे) 


९) प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

qo) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
११) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरी क्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१२) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरी क्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१३) कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१४) मुख्य अभियंता (जसं),जलसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 

१५) आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१६) अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे मंडळ, परळी वैजनाथ, 

१७) कार्यकारी अभियंता, निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र. २, लातूर 

१८) सिं.व्य.(कामे) कार्यासन संग्रहार्थ. 


See aoe LTS LOU Cw 


पृष्ठ २ पैकी २ 


